सहायक कक्ष अधिकारी यांच्या कक्ष अधिकारी 
पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या सन २०२४ च्या 
विभागीय परीक्षेसाठी अर्ज करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४ /प्र.क्र.२१/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २२ मे, २०२४. 


शासन परिपत्रक- 

सन २०२४ ची कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्यासाठीची विभागीय परीक्षा ही ज्यांची प्रथम संधी 
असेल अशा उमेदवारांसाठी जुले २०२४ मध्ये प्रशिक्षणाचे आयोजन करावयाचे असल्याने त्यांचे सदर 
परीक्षेसाठीचे अर्ज या परिपत्रकाद्वारे मागविण्यात येत आहेत. 


सबब, प्रथम संधी असणाऱ्या व खालीलप्रमाणे पात्रता धारण करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या 
विभागाच्या आस्थापना शाखेमार्फत या विभागास दिनांक ७ जून, २०२४ पर्यंत सोबत जोडलेल्या विहीत 
नमुन्यात अर्ज सादर करावेत:- 


“महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालय सेवा विभागीय परीक्षा नियम, १९७७ च्या नियम ३ मधील 
तरतुदीनुसार, मंत्रालयीन संवर्गातील/ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील जे सहायक कक्ष 
अधिकारी आणि विधि व न्याय विभागातील जे सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांनी सहायक 
कक्ष अधिकारी पदाची सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण केळी आहे व ज्यांची सदर पदावर 
दि. ३१ ऑक्टोबर, २०२४ पर्यंत पाच वर्षांची अखंड सेवा पूर्ण होत आहे.” 


तसेच सन २०२४ मधील विभागीय परीक्षेपूर्वीच ज्यांची परीक्षेची प्रथम संधी व प्रशिक्षण झाले आहे 
अशा सर्व उमेदवारांकडून परीक्षेसाठीचे अर्ज स्वतंत्रपणे मागविण्यात येतील. 


दि. ०७ जून, २०२४ पर्यंत अर्ज सादर करण्याची बाब, सर्व विभागांच्या आस्थापना शाखेच्या 
अधिकाऱ्यांनी परीक्षेस पात्र असणाऱ्या सर्व सहायक कक्ष अधिकार्‍यांच्या (प्रतिनियुक्‍तीवर/रजेवर असलेल्या 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांसह) कृपया त्वरित निदर्शनास आणावी व त्यांची स्वाक्षरी घेऊन ते कागदपत्र 
आपल्या अभिलेखात जतन करुन ठेवावेत. प्रशिक्षणाचे सविस्तर वेळापत्रक स्वतंत्र परिपत्रकान्वये 
कळविण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४ /प्र.क्र.२१/का.१७ 


सदर ARMA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०५२२१७१५४३९००७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANGITA ANANT 
TANKSALE 


(संगीता अ. टांकसाळे ) 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांचेकरीता) 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई,(पत्राने) 
(आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचेकरीता) 

३. सह/उप सचिव( आस्थापना ), सर्व मंत्रालयीन विभाग 
(मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकारी यांचेकरीता) 

४. निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः परीक्षा २०२४ /प्र.क्र.२१/का.१७ 


झासन परिपत्रक क्र. परीक्षा २०२४ /प्र.क्र. २१/का.१७, दि. २२ मे, २०२४ सोबत जोडलेल्या अर्जाचा विहित 
नमूना 


मंत्रालयीन संवर्गातील तसेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष अधिकारी आणि विधि 
व न्याय विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (विधि) यांच्या कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीकरीता घेण्यात 
येणारी विभागीय परीक्षा ही ज्या उमेदवाराची प्रथम संधी आहे अशा उमेदवारांनी भरावयाच्या अर्जाचा नमूना. 


ae) 
~~ 


अर्जदाराचे संपूर्ण नाव :- 


विभागाचे नाव व आस्थापना शाखेचा कार्यालयीन संपर्क क्रमांक :- 


र 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावर सरळसेवेने व मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे नियुक्तीचा दिनांक (आदेशाच्या 
प्रतीसह) अथवा सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील नियमित पदोन्नतीचा दिनांक (आदेशाच्या प्रतीसह) :- 


AN 
— 


सहायक कक्ष अधिकारी पदावरील 
सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे किंवा सूट मिळाल्याच्या 
आदेशाची प्रत:- 


ba 


दिनांक अर्जदाराची सही 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


